गरीब व गरजू व्यक्तिना स्वस्त दरात “शिवभोजन” 
उपलब्ध करुन देण्याकरीता अनुदान उपलब्ध 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः विसउस/शिभोथा/का-४ (अर्थ /२०१९-२०/प्र.क्र. १५९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २३ जानेवारी, २०२०. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय क्रमांकः शाभोथा - २०१९/प्र.क्र.५१/ना.पु.१७ दि. १ जानेवारी, २०२०. 


प्रस्तावना: - 
राज्यातील गरीब व गरजू जनतेला सवलतीच्या दरात शिवभोजन उपलब्ध करुन देण्याची योजना 


शासनाच्या विचारधीन होती त्याअनुषंगाने पहिल्या टप्यात प्रायोगिक तत्वावर तिमाहीसाठी संदर्भ क्रमांक १ 


येथील शासन निर्णयात नमूद केल्याप्रमाणे योजनेची दिनांक २६ जानेवारी २०२० पासून अंमलबजावणी 


करण्यात येणार आहे. या योजनेमध्ये थाळीची किंमत शाहरी भागात प्रतिथाळी रु ५०/- व ग्रामीण भागामध्ये 


रु ३५/- इतकी राहील. समितीने पात्र ठरविलेल्या खानावळ, NGO, महिला बचतगट, भोजनालय, 


रेस्टॉरंट अथवा मेस यांना प्रति ग्राहकांकडून प्राप्त झालेल्या रु १०/- व्यतिरिक्त उर्वरित रक्‍कम अनुदान 


म्हणून या विभागाकडून थेट जिल्हाधिकारी यांना तसेच मुंबई-ठाणे शिधावाटप क्षेत्रासंबंधी अनुदान 


नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा यांना देण्यात येईल व त्यांच्या मार्फत संबंधितांना वितरीत 


करण्यात येईल याबाबतचे निर्देश संदर्भ क्र १ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात आलेले आहेत. 


आता सदर अनुदान उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


गरीब व गरजू व्यक्‍तींना सवलतीच्या दरात शिवभोजन उपलब्ध करुन देण्याबाबत अनुदान 


उपलब्ध करुन देण्याकरीता आर्थिक वर्ष २०१९-२० अंतर्गत रु.६.४८ कोटी एवढी रक्‍कम वित्त 


विभागामार्फत मंजूर करण्यात आलेली आहे. त्या अनुषंगाने अनुदान वितरीत करण्यास खालील अटी व 


शर्तीच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


१. शासन निर्णय क्रमांक शाभोथा - २०१९/प्र.क्र.५१/ना.पु.१७ दिनांक १ जानेवारी, २०२० मध्ये 


नमूद करण्यात आलेल्या सर्व अटी व शा्तींच्या अधीन राहून सहपत्र-अ मध्ये नमूद करण्यात 


आलेली रक्‍कम रुपये ६,४८,००,०००/- वितरीत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः विसउस/शिभोथा/का-४ (अथी/२०१९-२०/प्र.क्र. १५९ 


. हे अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आले आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च 


करण्यात यावे. ही रक्‍कम दुसर्‍या कोणत्याही प्रयोजनासाठी वापरता येणार नाही किंवा 


वळती करता येणार नाही. 


. उपरोक्त अनुदानामधून करण्यात येणाऱ्या खर्चाचे लेखे प्रचलित लेखासंहितेत ठेवण्यात 


यावेत तसेच याबाबत प्रत्येक आर्थिक वर्षाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र वर्ष संपल्यानंतर एप्रिल 


महिन्याच्या १५ तारखेपर्यंत शासनास सादर करावे. 


. सहपत्र-अ मध्ये दर्शविल्यानुसार रक्‍कम कोषागारातून आहरीत करण्याकरीता 


जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी (जिल्हा पुरवठा अधिकारी / अन्नधान्य वितरण अधिकारी 


यांचे कार्यालयातीळ आहरण व संवितरण अधिकारी) यांना आणि मुंबई-ठाणे शिधावाटप 


क्षेत्रासाठी अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, मुंबई येथून अनुदान आहरीत 


करण्याकरीता नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा यांचे कार्यालयातील आहरण 


व संवितरण अधिकारी यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


. उपरोक्त अनुदान दर १५ दिवसांनी संबंधित संस्थेस शासनाने यापुर्वी निर्देर्शीत केलेल्या 


शिवभोजन अँप च्या माहितीच्या अनुषंगाने परिगणना करुन ऑनलाईन RTGS पध्दतीने 


प्रदान करावे. (उदा. दिनांक २६/०१/२०२० ते ०९/०२/२०२० या कालावधीचे देयक दिनांक 


१०/०२/२०२० रोजी तसेच दिनांक १०/०२/२०२० ते २४/०२/२०२० या कालावधीचे देयक 


दिनांक २५/०२/२०२० रोजी याप्रमाणे पुढील सर्व काळावधीची देयके १५ दिवस याप्रमाणे 


परिगणीत करुन कोषागार / अधिदान व लेखा कार्यालयात मंजूरीसाठी सादर करण्यात 


यावीत.) संस्थांची अदायगी ऑनलाईन पध्दतीने करावयाची असल्याने सदर संस्थांच्या बँक 


खात्याचा तपशील प्राप्त करुन घेवून उचित कार्यवाही करावी. 


. वित्त विभागाने सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरीता दिलेल्या मंजूरीनुसार सदर 


योजनेसाठी होणारा खर्च प्रधान लेखाशीर्ष २४०८-अन्न, साठवण व वखार, ०१-अन्न, १०१- 


प्रापण व पुरवठा, (०३) प्रापण, वितरण व किंमत नियंत्रण, (०३) (२०) राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा 


योजनेखालील मुंबई शहर व मुफसल क्षेत्रातील अन्नधान्य POS मशिनव्दारे वितरणाच्या 


खर्चावरील प्रतिपूर्तीसाठी अर्थसहाय्य (२४०८०६८१)” (अनिवार्य) ३३- अर्थसहाय्य या 


लेखाशीर्षाखाली खर्ची घालावा. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विसउस/शिभोथा/का-४ (अर्थी/२०१९-२०/प्र.क्र. १५९ 


७. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र अर्थस/२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-२ 


दिनांक ८ जुले, २०१९ मधील परिच्छेद ४ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात 


आलेल्या अटींच्या अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००१२३१२१७५५९७०६ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


७. मा 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Satish Shridhar ४00 


2.5.4.20=f7773 10687b 1 6ba0f2d3f7f9e6f87fe68f9b 1 b2cb5b73b 
75bab952ca0621 


serialNumb¢ 91c22a99adbafeb91e1127b17cef54d9c48672dc9 
Uu p e 0ac9562ba7f619961cbbb, ‘Satish Shi 
Date: 2020.01.23 12:21:05 +05'30' 


(सतिश सुपे) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 


. राज्यपाल यांचे सचिव. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव. 

मा. मंत्री, अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव. 
मा. मंत्री, वित्त यांचे खाजगी सचिव. 

मा. मंत्री, पणन यांचे खाजगी सचिव. 

मा. मंत्री, आदिवासी विकास, यांचे खाजगी सचिव. 

. विरोधी पक्ष नेते (विधानसभा, विधानपरिषद) 


मा 


स्न्ळ य. व्न्ळ्ळ्ी 


च्च नी स्न्न् 


८. मा. राज्यमंत्री, अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण, यांचे खाजगी सचिव. 


९. मा 
. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय,मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव, (वित्त) महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

. प्रधान सचिव, अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग. 

. अपर मुख्य सचिव, कृषि व प.दु.म. विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

. अपर मुख्य सचिव (पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
. अपर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

. सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

.महालेखाकार, महालेखापाल कार्यालय, मुंबई / नागपूर. 

. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र स्टेट को.ऑप.मार्केटिंग फेडरेशन लि., 


-0 
— 
es 


२०. 
. नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा,मुंबई, 


२१ 


२२. 


wd मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 


प 


कनमूर हाऊस,नरसी नाथा स्ट्रीट,मुंबई- ४०० ००९, 


., व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ 


आदिवासी विकास भवन, २ रा माळा, राम TST गडकरी चौक, जुना आग्रा रोड,नाशिक-२, 
सर्व विभागीय आयुक्‍त. 


सर्व जिल्हाधिकारी, 
पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः विसउस/शिभोथा/का-४ (अथी/२०१९-२०/प्र.क्र. १५९ 


23. सर्व उप आयुक्‍त (पुरवठा), 

२४. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

२५. सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी, 

२६. सर्व अन्नधान्य वितरण अधिकारी, 

२७. उप संचालक, नागरी पुरवठा, पुरवठा आयुक्त कार्यालय, मुंबई. 

२८.सहसचिव /सर्व उप सचिव/अवर सचिव/सर्व अधिकारी,अ.ना.पु.व ग्रा.सं.विभाग, मंत्रालय विस्तार, 
मुंबई, 

२९. सर व्यवस्थापक,(महा.) भारतीय अन्न महामंडळ,५ वा माळा, राजेंद्र नगर, दत्तपाडा रोड, बोरीवली 
पूर्व मुंबई-४०० ०६६. 

30, महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई (५ प्रती ), 

३१. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,ग्रंथाळय ६ वा मजला,विधान भवन,मुंबई. (१०प्रती) 

३२. मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची कार्यालये, (प्रत्येकी ५ प्रती ), 

३३.सर्व विधान परिषद सदस्य व विधान सभा सदस्य 

३४. निवड नस्ती (नापु-२९). 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः विसउस/शिभोथा/का-४ (अथी/२०१९-२०/प्र.क्र. १५९ 


शासन निर्णय क्रमांकः विसउस/शिभोथा/का-४ (अथी/२०१९-२०/प्र.क्र. १५९ दिनांक २३ जानेवारी, २०२० 


चे “सहपत्र-अ” 
अनु.क्र जिल्हा/ महानगरपालिका  । वितरीत करण्यात आलेले अनुदान रुपये 

छि डा . | रायगड-अलिबाग १४,४०,००० 
२ रत्नागिरी १०,८०,००० 
3 सिधुदुर्ग ५,४०,००० 
४. नाशिक ३६,००,००० 
4. धुळे १०, ८०,००० 
र नंदुरबार १०,८०,००० 
9 जळगाव २५,२०,००० 

अहमदनगर २५,२०,००० 

पुणे ५४,००,००० 
paige | र सातारा १८,००,००० 
fs वेक: . | सांगली १६,२०,००० 
१२. | सोलापूर २५,२०,००० 
१३. | कोल्हापूर २१,६०,००० 
१४. | औरंगाबाद १८,००,००० 
१५. जालना १०, ८०,००० 
१६. परभणी १०,८०,००० 
१७. हिंगोली ७,२०,००० 
AS बीड १४,४०,००० 
98. नांदेड १८,००,००० 
२०. उस्मानाबाद ९,००,००० 
२१. लातूर १४,४०,००० 
२२. बुलढाणा १४,४०,००० 
RQ: अकोला १०, ८०,००० 
२४. । वाशिम १०,८०,००० 
२५. । अमरावती १८,००,००० 
२६. यतवमाळ १६,२०,००० 
२७. वर्धा ७,२०,००० 
२८. नागपूर २७,००,००० 
२९. । भंडारा ७,२०,००० 
३०. गोंदिया ७,२०,००० 
३१. | चंद्रपूर १२, ६०,००० 
२२. गडचिरोली ५,४०,००० 
३३. | मुंबई हहर (एव इ परिमंडळ) १६,२०,००० 
३४. | मुंबई उपनगर(जी, डी, ई परिमंडळ) ५४,००,००० 
३५. | ठाणे ४८,६०,००० 
२६. पालघर १६,२०,००० 

एकूण ६,४८,००,००० 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


